RNI No. MAHBIL /2009/31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक १४] 


गुरूवार , मार्च १५, २०१८/ फाल्गुन २४ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महिला व बाल विकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ . दूरध्वनी ०२२ - २२८८०३११, दिनांक १५ मार्च २०१८ 

आदेश 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०१७. 

क्रमांक एबावि . २०१७ /प्र.क्र . २६० / का . ०६. - ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता 
स्थापन करण्यात आलेल्या अंगणवाडी केंद्रांमधील व मिनी अंगणवाडी केंद्रांमधील अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी 
सेविका ( येथून पुढे कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात येईल ) यांची नियुक्ती करण्यात आली असून सदर योजनेचेमुख्य उद्दिष्ट लहान बालके , गरोदर आणि 
स्तनदा माता यांचे आरोग्य, पूरक पोषण आहार , बालकांचेशिक्षण आणि त्यांच्या विकासात्मक गरजा हे असून सदर योजना लसीकरण तसेच इतर 
आरोग्यविषयक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यास मदत करते ; 
___ तसेच ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०१७ ( Mah.XVIII of 2018) चे कलम २ मधील पोट - कलम 
क ( तीन ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे सदर कर्मचाऱ्यांद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सदर सेवा या अत्यावश्यक सेवा आहेत ; 
____ आणि ज्याअर्थी, सदर कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे आणि ज्याअर्थी, लोकहिताच्या दृष्टीकोनातून विचार करता सदर अत्यावश्यक 
सेवांमध्ये संप करण्यास मनाई करण्यात यावी अशी शासनाची खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०१७ ( Mah. XVIII of 2018 ) चे कलम ४ (१) व कलम २ चे पोट 
कलम क ( तीन ) यांचे एकत्रित वाचन करून ने प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन दिनांक १५ मार्च 
२०१८ पासून सदर सेवांमधील सदर कर्मचाऱ्यांच्या संपास मनाई करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ला . रा . गुजर , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग एक -( म . उ.वि .) - १८ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , मार्च १५ , २०१८ / फाल्गुन २४, शके १९३९ 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
New Administrative Building, 3rd Floor , Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

Dated the 15th March 2018 

Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2017 . 

No. ABAVI. 2017 /Pra .Kra . 260/ka -6 . — Whereas, Anganwadi Workers (Sevika), Anganwadi 
Helpers and Mini Anganwadi Workers (Sevika ) appointed in the Anganwadi Centers and Mini 
Anganwadi Centers (hereinafter referred to as “ the said Workers ” ) established for implementation 
of the Integrated Child Development Services ( ICDS ) Scheme of the Government of India , which 
aims at addressing health , nutrition , early learning and the development needs of young children 
as well as pregnant and lactating mothers , are engaged in providing services of supplementary 
nutrition for children and pregnant women , and lactating mothers and also assist in 
implementation of immunization and other health programs in the State ; 

And whereas , the said services rendered by the said workers are essential services within 
the meaning of sub - clauses ( iii) of clause ( a ) of section 2 of the Maharashtra Essential Services 
Maintenance Act, 2017 (Mah . XVIII of 2018 ) ; 


And whereas, the said Workers are likely to go on strike ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that, it is necessary , in the public 
interest, to prohibit the strike in the said essential services provided by the said Workers . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 read with 
sub - clause ( iii ) of clause (a ) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance Act , 
2017 (Mah . XVIII of 2018 ), the Government of Maharashtra hereby prohibits the strike with 
effect from 15th March 2018 in the said essential services provided by the said Workers . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


L . R . GUJAR , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


